कृत्रिम बुध्दीमत्ता (Artificial Intelligence), 
मराठी भाषा तंत्रज्ञान, Natural Language 
Processing (NLP) 4 Natural Language 
Understanding (NLU) चा वापर शासनाच्या 
कामकाजामध्ये करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ७॥10)-मातंसं०८७/१/२०२०-0/0 DIT (MH) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: ०३ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना - 


कृत्रिम बुध्दीमत्ता (Artificial Intelligence) ही उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (Emerging Technology ) 


असून व्यवहारिक, प्रशासनिक गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करण्य़ास मदत करते. या 


उदयोन्मुख यो न्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर मनुष्यासारखा भाषा ओळखण्यास , शिकण्यास, नियोजन करण्यास व 


समस्याचे निराकरण करण्य़ास येऊ शकतो. सदर तंत्रज्ञानाचा वापर शासनाच्या विविध कामामध्ये 


कार्यक्षमता वेळ वाचविण्यात होऊ शकतो. Machine learning व Deep Learning यांचा वापर निर्णय 


क्षमता वाढविण्यास व गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यास येऊ शकतो. कृत्रिम बुध्दीमत्ता हया उदयोन्मुख 


तंत्रज्ञानाचा वापर शासनाच्या कामकाजात गतिमानता येण्याकरिता शासनपरिपत्रक निर्गमित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन परिपत्रक - 


शासनाचे संपूर्ण कामकाज मराठी भाषेत होत असून त्याचा परिणामकारक वापर 


करण्याकरिता माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मराठी भाषेकरिता कृत्रिम बुध्दिमत्तर तंत्रज्ञानाचा वापर 


करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे .कृत्रिम बुध्दिमत्तेद्वारे Natural Language Processing चा वापर 
करुन Natural Language Understanding (Input) चा अनुवाद Natural Language Generation 


(output) करण्यात येईल. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः 9810)-मातंसं०८७/१/२०२०-0/0 DIT (MH) 


कृत्रिम बुध्दीमत्तासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 


कामकाजात गतिमानता येण्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान 


२. कक्ष अधिकारी, तांत्रिक (मुख्य तांत्रिक अधिकारी) 
३. SEMT सल्लागार 


४. SEMT प्रमुख 


सदर प्रकल्पाचा शृंखला क्र.४२ आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥8॥॥॥/१59॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१५०१९१४२८११ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Mukesh Somkuwar 

M U ke 5 h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DIT 
Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=12795585b33b3dfb42dad33db2b7b34240 
e€13f48d5602ff22e7d1163de481e2e, cn=Mukesh 


Somkuwar ee 
Date: 2020.03.03 15:12:14 +05'30° 


(मुकेश सोमकुंवर) 
कक्ष अधिकारी (तांत्रिक) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


